RNI No. MAHBIL/ 2009/ 39966 


anta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक २ ] 


गुरुवार त बुधवार , 

जानेवारी १६-२२, २०२० / पौष २६ - माघ २, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


~ 


रत्नागिरी नगरपरिषद , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक रनप / आस्था/ ५२६/ ५०२३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४ , दिनांक १३ मार्च २०१२ मध्ये प्रसिद्ध 
केल्यानुसार सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १५२ मध्ये अंमलबजावणीसाठी व अनधिकृत बांधकामांवर 
प्रभावी नियंत्रण आणणेसाठी मुख्याधिकारी यांनी नगरपरिषदेच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५२ ( ३) 
नुसार संबंधित अधिकाऱ्यास त्याच कार्यक्षेत्राकरिता “ पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून अधिसूचित करणेची तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १५२ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषद मुख्याधिकारी 
म्हणून मला प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी , रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रासाठी रत्नागिरी नगरपरिषदेत कार्यरत असलेले खालील कर्मचारी 
यांना अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व अधिनियमातील कलम ५५ व ५६ मधील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी 
पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून घोषित करीत आहे : 
अनुक्रमांक पदनिर्देशित अधिकारी 

सहा. पदनिर्देशित अधिकारी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
श्री . संतोष रमेश जाधव 

श्री . संतोष रामचंद्र कदम 
रचना सहायक ( गट ब ) 

लिपीक /टंकलेखक 
श्री . यतीराज तुकाराम जाधव 

श्री . आनंदा नानासाो थोरात 
पर्यवेक्षक ( स्थापत्य ) श्रेणी क . 

मेस्त्री 


१ 


२ 


रत्नागिरी, 
दिनांक ८ जानेवारी २०२० . 


प्रशांत ठोंबरे , 

मुख्यधिकारी, 
रत्नागिरी, नगरपरिषद . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


. 


